वर्ष - ११ , अंक - ४ ९ ] 


भूमापन / गट नंबर 


9 


२४ / १ - ब 


भाग १ ( नावि ) ३०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


या ऐवजी 


जळगाव , ५ डिसेंबर २०२२ . 


MALZE 


जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मोजे हनुमानवाडी / एसआर -१२ / २०२१ / दुरुस्ती . - उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचेकडील भूसंपादन प्रस्ताव 
क्रमांक १२/२०२१ , मौजे हनुमानवाडी , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगावमध्ये जमिनी जळगाव - मनमाड या तिसऱ्या रेल्वेलाईनकरिता भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील कलम १ ९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , भाग एक , नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२२ ते २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी पृष्ठ १ व २ वर 
प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

- 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
शुद्धीपत्रक 


अंदाजित 

क्षेत्र 


अनुसूची - एक 
जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे हनुमानवाडी 


२ 

हे . आर 

० ०३ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


( १ ) 


भूमापन / गट नंबर 


१ 


५४ / १- ब 


असे वाचावे 


[ पृष्ठे १८ 


: 


अंदाजित 

क्षेत्र 


२ 

हे . 
आर 

० ०३ 


प्रवीण महाजन , 
जिल्हाधिकारी 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 


२ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 

उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -१४६ ९ / एसआर -११ / २०१५ / सन २०२२ - 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजव्या कालव्यासाठी वितरिका क्रमांक ५ व डायरेक्ट मायनर नंबर 
६ च्या कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे तामथेरे , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे . 


परिशिष्ट - १ 

- 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे तामथरे 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२३४/१ 

२३४/२ 

२३०/१ 

२३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 


२३३ 

२४३ 

२४३ / १ - ब 


२४६ 


२४७ 

२०५/१ 

२०५ / २ - अ 

२०४/१ 

२०४/२ 

२०४/४ 

१ ९ ७ / १ 

४६६ 

४६५ 

१ ९ ३ / १ 

१ ९ ३ / २ 


१४१ 


३ 

३०७ 

३०८ 

१३/१ 


: 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 

०.१० 

०.१४ 


०.११ 


०.०७७ 


०.२८७ 


०.६२ 

०.२५ 


०.११ 


०.५३ 


०.०१ 


०.०६ 


०.१० 


०.२५ 


०.०७ 


०.३८ 

०.३ ९ 

०.१५ 

०.३५ 

०.१६ 

०.०६ 

०.१५ 

०.२२ 

०.२ ९ 

०.३ ९ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


0,00 


0,00 


0,00 


०.००३ 

०.००३ 

०.०५ 

०.०५ 


0,00 


0,00 


०.०६ 


०.०० 


0,00 


0,00 


०.०० 


0.00 


०.०० 


०.०२ 

०.०० ९ 

०.०१५ 


0.09 


०.०० 


0,00 


०.०० 


0.006 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे , आर 

०.१० 

०.१४ 


०.११ 


०.०८ 


०.२ ९ 

०.६७ 

०.३० 


०.११ 


०.५३ 


०.०७ 


०.०६ 


०.१० 


०.२५ 


०.०७ 


०.३८ 

०.३ ९ 


०.१७ 


०.३५ ९ 

०.१७५ 


०.०७ 


०.१५ 

०.२२ 

०.२ ९ 

०.३ ९ ८ 


गट नंबर 


१३/२/१ 


१२ 


१६ 


१८ 


२४/१ 

२३ / १ - अ / १ 

२३ / १ - ब / १ 

२३ / १ - ब / २ 

२३ / १ - ब / ३ 

२३ / १ - ब / ४ 

२३ / १ - ब / ५ 


३ ९ 


१ 


३८ / १ - अ 

३८ / १ - ब 

३८/१/३ 

३८ / २ - अ 

३८/२ - ब 


४ ९ 


५० 


५३/१ 

४८/१ 


४८/३ 


५४ 


२७१ 


- चालू 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 
पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


०.११ 


०.०४ 


०.०५३ 

०.३६ 

०.२३ 


०.१८ 


०.१० 


०.१२ 


०.३६ 


०.१६ 


०.१६ 


०.८७ 


०.११ 


०.० ९ 


०.०८ 


०.१५ 


०.२० 


०.० ९ 


०.१३६ 


०.१ ९ 


०.१८ 


0.19 


०.३० 


०.११ 


०.०० 


0,00 


०.०००७ 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


०.०० 


०.०० 


०.०२ 


0,00 


0,00 


०,०० 


०,०० 


0,00 


0,00 


0.008 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


०.११ 


०.०४ 


०.०५३७ 

०.३६ 


०.२३ 


०.१८ 


०.१० 


०.१२ 


०.३६ 


०.१६ 


०.१६ 


०.८ ९ 


०.११ 


०.० ९ 


०.०८ 


०.१५ 


०.२० 


०.० ९ 


०.१४ 


०.१ ९ 


०.१८ 


0.0 


०.३० 


०.११ 


४ 


गट नंबर 


१ 


२७२ - अ 


२७२- ब 


२७३ 


२७४ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 


एकूण 


परिशिष्ट - १ – चालू 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


०.५ 


०.१ ९ 


०.५ 


०.९ ० 


१२.४२३ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


०.०० 


0,00 


०.०० 


०.०० 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


०.५ 


०.१ ९ 


०.५ 


०.९ ० 


०.२५२७ १२.६७५७ 


परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 

जिल्हा धुळे . 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : उजव्या कालव्यासाठी वितरिका क्रमांक 

५ 

व डायरेक्ट मायनर नंबर ६ च्या कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे 
तामथेरे , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे . 

परिशिष्ट - ३ 


विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील " निरंक " आहे . 

C " 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 


पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , २५ नोव्हेंबर २०२२ . 


अधिसूचना 


श्रीकुमार चिंचकर , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि -१४७० / एसआर -१० / २०१७ / सन २०२२ 
ज्याअर्थी , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र.क्र . 
७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


" 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट “ तीन ” मध्ये दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबतच्या 
परिशिष्ट “ चार ” मध्ये दिलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन .. 
वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या 
उजव्या कालवा डायरेक्ट मायनर नंबर २ साठी भूसंपादन प्रस्ताव , 
मौजे लामकानी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 

२ 


परिशिष्ट - १ 

प्रकल्पासाठी आवश्यक असणारे जमीन संपादनाचा तक्ता 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे लामकानी 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


१०० / १ - अ 


१०२ 

९९ / १ - अ 
९९ / २ 

९९ / ३ , ४ 

९९ / १ - ब 


१०३ 

१४०/१ 


१४१ 


१४२ 

१४३/२ 

१६ ९ 


१७० 


१७१ 


१७२ 

१७३ 


१७४ 


१७५ 

१७६ 


१७७ 


१ ९ ४ 

१ ९ ५ 

२०४/१ 

२०४/२ 

२०५/२/२ 


लागवडीलायक पोट 

क्षेत्र 

खराबा 

२ 

३ 

हे . आर 


हे . 


आर 


०.१३ 

०.०४ 


०.०४ 


०.०४ 


०.०५ 

०.०६ 

०.१५ 

०.५१ 

०.०५ 

०.०३ 


०.११ 


०.०२ 

०.०२ 

०.०३ 


०.०७ 


०.०८ 


०.०१ 


०.०२ 

०.०५ 

०.०५ 


०.०८ 


०.२० 

०.२८ 

०.१३ 

०.१२ 


०.०० 


०,०० 


0,00 


0,00 


०.०० 


0,00 


0,00 


०.०० 


0,00 


०.०१ 


०.०० 


0,00 


0,00 


०.०० 


0,00 


0,00 


0,00 


०,०० 


0,00 


०.०० 


०.०० 


0.09 


०.०२ 


0.09 


0,00 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 


०.१३ 

०.०४ 


०.०४ 


०.४४ 


०.०५ 

०.०६ 

०.१५ 

०.५१ 

०.०५ 


०.०४ 


०.११ 


०.०२ 

०.०२ 


0.03 


०.०७ 


०.०८ 


०.०१ 


०.०२ 


०.०५ 

०.०५ 


०.०८ 


०.२१ 


0.30 


०.१४ 


५ 


०.१२ 


गट नंबर 


१ 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 


२०५/२ - ब 

२०५ / २ / १ - अ 

२१७/१ 


२१८ 


एकूण 


परिशिष्ट - १ – चालू 


संपादन करावयाचे क्षेत्र 


लागवडीलायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


०.१ ९ 


०.०५ 


०.२१ 


०.४२ 


पोट 

खराबा 

३ 

हे . आर 


०.०० 


0,00 


०.० ९ 


0,00 


एकूण 

क्षेत्र 


०.१३ 


४ 

हे . आर 


०.१ ९ 


०.०५ 


०.३० 


३.२४ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : वाडी- शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे , 


०.४२ 


३.३७ 


प्रस्तावाचे प्रयोजन : वाडी - शेवाडी मध्यम प्रकल्प , तालुका 
शिंदखेडा , जिल्हा धुळे प्रकल्पाच्या उजवा कालवा डायरेक्ट मायनर 
नंबर २ साठी भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे लामकानी , तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे . 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 


प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , २५ नोव्हेंबर २०२२ . 


श्रीकुमार चिंचकर , 

उपजिल्हाधिकारी , 

भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 

आदेश 


७ 

क्रमांक डीसी / कार्या ९ - ब -१ / ७०३५ / २०२२ - ज्याअर्थी , पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा / प्रतिबंधात्मक 
आदेश / १३५४८ / २०२२ / अहमदनगर , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०२२ रोजीचे 
पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागात दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत ग्रामपंचायत 
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने , अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच निषेध , निषेधाच्या घटना चालू 
असून , नेत्यांची कार्यालये तोडफोडीच्या घटना चालू असून , प्रतिकात्मक 
पुतळ्यांचे दहन , जोडे मारो आंदोलन इत्यादींमुळे सार्वजनिक शांतता 
बिघडण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही . 


त्यासाठी जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि सार्वजनिक सुरक्षितता 
राखण्यासाठी संपूर्ण अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश 
जारी करणेबाबत विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी , सबब नमूद केलेप्रमाणे पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर 
यांचे अहवालाचे अवलोकन करता जिल्ह्यात सार्वजनिक शांतता आणि 
सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

मुख्याधिकारी यांजकडून 

सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर 

स्थळसीमेच्या हद्दीत कलम ३७ ( १ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणे आवश्यक असल्याची माझी खात्री झाल्याने मी , डॉ . राजेन्द्र ब . 
भोसले , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत कोणाही इसमास 
खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

संदर्भ : व.शि. - १ / आस्था -३५१ / २०२२ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०२२ 


( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडुके , बंदुका , सुरे काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी 
कोणतीही वस्तू जवळ बाळगणे ; 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ जवळ 
बाळगणे ; 


( ग ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे अथवा साधने जवळ बाळगणे , जमा 
करणे किंवा तयार करणे ; 


( घ ) व्यक्तींचे अथवा मृतदेहांच किंवा त्यांच्या आकृत्या किंवा प्रतिमा 
यांचे प्रदर्शन करणे ; 


( च ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धक्का पोचेल अशी 
व सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये मानहानी करण्याची प्रवृत्ती 
दिसून येत असेल अशी कृती व आवेशपूर्ण भाषणे करणे , अंगविक्षेप 
करणे किंवा विडंबन करणे आणि अशी चित्रे , चिन्हे , फलक किंवा 
इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्ते तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शन करणे 
किंवा त्यांचा प्रसार करणे . 


मात्र शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे 
तसेच ज्या व्यक्तींना शारिरीक दुर्बलतेच्या कारणास्तव काठी वापरणे 
आवश्यक आहे , अशा व्यक्तींना सदरचा वापर अनुज्ञेय राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०२२ रोजीचे 
२४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी माझे 
सही व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अहमदनगर , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


डॉ . राजेन्द्र ब . भोसले , 

जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर , 


आदेश 

क्रमांक व.शि.- १ / आस्था- ३५४ / सन २०२२. - महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम १५२ मध्ये 
अंमलबजावणीसाठी व अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावी नियंत्रण 
आणणेसाठी मुख्याधिकारी यांनी नगरपरिषदेच्या बाबतीत महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम 
१५२ ( ३ ) व ५३ ( ८ ) नुसार संबंधित अधिकाऱ्यास त्याच कार्यक्षेत्राकरिता 
“ पदनिर्देशित अधिकारी ” म्हणून अधिसूचित करणेची तरतूद करण्यात 
आलेली आहे . 


७ 


वरील सर्व तरतुदींनुसार नगरपरिषद मुख्याधिकारी म्हणून मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारात मी , संजय म . केदार , सिन्नर 
नगरपरिषदेकरिता सिन्नर नगरपरिषदेच्या मंजूर कर्मचारी 
आकृतीबंधान्वये सिन्नर नगरपरिषदेचे नगर रचना विभागातील ' रचना 
सहायक ' -- 


, 


( १ ) अजय कोलते- सिन्नर शहर वाढीव हद्द विकास योजनेतील 
क्षेत्र . 


सिन्नर , २ ९ नोव्हेंबर २०२२ . 


( २ ) सुधाकर दराडे - सिन्नर गावठाण व सिन्नर शहर मूळ हद्द 
दुसरी सुधारित विकास योजनेतील क्षेत्र यांना अनधिकृत बांधकामांवर 
तसेच अतिक्रमणांवर प्रभावी नियंत्रण आणण्यासाठी " पदनिर्देशित 

अधिकारी ” म्हणून घोषित करीत आहे . 


संजय म . केदार , 
मुख्याधिकारी , 

सिन्नर नगरपरिषद , सिन्नर , 

जिल्हा नाशिक . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / १६४३ / सन २०२२ - श्री . दिपक जी . कंखरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग , धडगाव यांना दिनांक २८ जुलै २०२२ ते दिनांक ३० जुलै २०२२ पावेतो ३ दिवस वैद्यकीय रजा , दिनांक ३१ जुलै २०२२ चे रविवारच्या 
सुट्टीसह आणि दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडणेची परवानगी याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . दिपक जी . कंखरे यांना दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


वरीलप्रमाणे दिनांक २७ जुलै २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ ऑगस्ट २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . वाय . जी . दुबे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शहादा यांनी सांभाळला होता . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दिपक जी . कंखरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर 
ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , धडगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


नंदुरबार , २ ऑगस्ट २०२२ . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेली आहे . 

शुक्रवार , डिसेंबर २ , २०२२ / अग्रहायण ११ , शके १ ९ ४४ 

आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर 


क्रमांक साप्रवि / ५७६ ( १ ) / २०२२ . - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ ) 
याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आयुक्त , अहमदनगर 
महानगरपालिका विभागामार्फत तसेच या विभागांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा देण्याकरिता सदर सेवांच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे , 
फी , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करत आहे . 

सोबतचे सहपत्र " अ " 


अ . क्र . लोकसेवेची सूची आवश्यक कागदपत्रे 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०० ९ / प्र.क्र .१८० / नवि -२० , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

“ जाहिरात परवाना " 
फी 


१ 

२ 

१ जाहिरात परवाना / 


आकाश चिन्ह परवाना 


( Signange 
License ) 
नवीन परवाना व 

नुतनीकरण . 


३ 

१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. संबंधित म.न.पा. ची 

कोणतेही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


४ 

महानगर 
पालिका 


राजकुमार गुरुनाथ मलशेट्टी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार . 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


नियत काल 
मर्यादा 


१५ दिवस 


पदनिर्देशित प्रथम 

अधिकारी 

अपिलीय 

अधिकारी 

७ 

उपआयुक्त 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 

अतिरिक्त 

आयुक्त . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

सोबतचे सहपत्र " ब " 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र .१८० / नवि -२० , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" सिनेमा चित्रीकरण परवाना " 

फी 


अ . क्र . लोकसेवेची सूची आवश्यक कागदपत्रे 


१ 

१ सिनेमा चित्रीकरण 

परवाना 

( Movie Shooting 
License ) 
नवीन परवाना व 
नूतनीकरण . 


१ 


अ . क्र . लोकसेवेची सूची 


१ व्यवसाय परवाना 

स्वयंनूतनीकरण 
( ऑटो रिन्युअल ) 
( Auto - renewal 

of Trade 

License ) . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


अहमदनगर , २ डिसेंबर २०२२ . 


२. संबंधित म.न.पा.चे 

कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


आवश्यक कागदपत्रे 


3 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


४ 


२. संबंधित म.न.पा.चे 

कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


महानगर 
पालिका 


सोबतचे सहपत्र " क " 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र .१८० / नवि -२० , दिनांक २ ९ जानेवारी २०२१ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" व्यवसाय परवाना " 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


फी 


महानगर 
पालिका 


नियत काल पदनिर्देशित 
मर्यादा 

अधिकारी 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


५ 

१५ दिवस 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


पदनिर्देशित 

नियत काल 
मर्यादा अधिकारी 


१५ दिवस 


प्रथम 

द्वितीय 

अपिलीय 

अपिलीय 

अधिकारी अधिकारी 


७ 


उपआयुक्त 


प्रथम 

अपिलीय 

अधिकारी 


६ 

प्रभाग क्षेत्र उपआयुक्त 
अधिकारी . 


८ 

अतिरिक्त 

आयुक्त . 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 

अतिरिक्त 

आयुक्त . 


९ 


डॉ . पंकज जावळे , 

आयुक्त , 

अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर , 


J 


१० 


क्रमांक साप्रवि / ५७६ ( २ ) / २०२२ . --- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ ) 
याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आयुक्त , अहमदनगर 
महानगरपालिका विभागामार्फत तसेच या विभागांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा देण्याकरिता सदर सेवांच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे , 
फी , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करत आहे . 

सोबतचे सहपत्र " अ " 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 
ते 


१ 


अ . क्र . लोकसेवेची सूची 


१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- ९ २२ / प्र.क्र . ३२ / नवि- ३२ , दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" मोबाईल टॉवर परवाना " 

फी 


मोबाईल 
टॉवर 
परवाना 


आवश्यक कागदपत्रे 


१. विहित नमुन्यातील अर्ज 
२. माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांनी 
दिलेला परवाना . 

३. संबंधित इमारतीच्या 


मालकीहक्काचा पुरावा . 


४. वैध भाडेकरारनामा 

५. स्थळाचा नकाशा ( १ : १००० ) 
६. ज्या इमारतीवर टॉवर उभारायचा 

आहे त्याचे वैध भोगवटा प्रमाणपत्र 
७. संबंधित इमारतीच्या / जमिनीच्या 
मालकाचे ना - हरकत प्रमाणपत्र . 
८. सक्षम प्राधिकाऱ्याचा अग्निशमन 

ना - हरकत दाखला . 

९ . सक्षम प्राधिकाऱ्यांचे संरचनात्मक 
स्थिरता प्रमाणपत्र . 

१०. पर्यावरण विभागाची ना - हरकत 

११. संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेचे ना - देय प्रमाणपत्र . 


१२. शासन वेळोवेळी निश्चित करेल 
असे इतर आवश्यक परवाने / 
दस्तऐवज . 


अहमदनगर , २ डिसेंबर २०२२ . 


४ 


शासनाने 

विहित केलेले 

व महानगर 

पालिका 

स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर 


नियत काल 
मर्यादा 


५ 


६० 

दिवस 


पदनिर्देशित 

अधिकारी 


६ 


सहायक 
नगर 


रचनाकार / 

उप अभियंता 


प्रथम 

अपिलीय 

अधिकारी 


७ 


नगर 

रचनाकार 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 


सहायक 
संचालक / 

उपसंचालक 

नगररचना / 

कार्यकारी 

अभियंता / 


शहर 

अभियंता 


डॉ . पंकज जावळे , 

आयुक्त , 

अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर . 


अ . क्र . 


शके १ ९ ४४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , 


क्रमांक साप्रवि / ५७६ ( ३ ) / २०२२ -- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ ( सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३१ ) 
याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आयुक्त , अहमदनगर 
महानगरपालिका विभागामार्फत तसेच या विभागांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या लोकसेवा देण्याकरिता सदर सेवांच्या अनुषंगाने आवश्यक कागदपत्रे , 
फी , नियत कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी अधिसूचित करत आहे . 

सोबतचे सहपत्र " अ " 


१ 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र .३ ९ ८ / नवि -२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" मालमत्ता कर " 


लोकसेवेची सूची आवश्यक कागदपत्रे 


१ नव्याने कर आकारणी 


२ पुन : कर आकारणी 


३ कराची मागणीपत्र 
तयार करणे . 


४ करमाफी 

मिळणे . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज , 

२. भोगवटा प्रमाणपत्र . 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


फी 


४ 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर , 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


नियत पदनिर्देशित प्रथम 
कालमर्यादा अधिकारी 


५ 

१५ दिवस 


१५ दिवस 


३ दिवस 


७ दिवस 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


द्वितीय 
अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी अधिकारी 


सहायक 
कर 

निर्धारक 


व 


संग्राहक . 


७ 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


व 


संग्राहक . 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


व 


संग्राहक . 


सहायक 


कर 

निर्धारक 


व 


संग्राहक . 


८ 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


११ 


मूल्य 

निर्धारण कर 


संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


१२ 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

" मालमत्ता कर " 

चालू 

फी 


लोकसेवेची सूची 


१ 

२ 

५ थकबाकी नसल्याचा 
दाखला . 


६ मालमत्ताकर 

उतारा देणे . 


७ रहिवास नसलेल्या 

मालमत्तांना करात 
सूट मिळणे . 


८ मालमत्ता हस्तांतरण 
नोंद प्रमाणपत्र देणे / 
इतर मार्गाने , 


९ स्वयंमूल्यांकन 


१० आक्षेप नोंदविणे 


आवश्यक कागदपत्रे 


३ 

विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 


दाखला . 

३. मालकी हक्काची 


कागदपत्रे / नोंदणीकृत 

खरेदीखत . 

विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


नियत 
कालमर्यादा 


३ दिवस 


३ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


पदनिर्देशित 

अधिकारी 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी , 


प्रथम 

अपिलीय 

अधिकारी 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


७ 


मुख्य लिपिक सहायक 

कर 

निर्धारक 


प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


सहायक 
कर 

निर्धारक 


व 

संग्राहक . 


व 

संग्राहक . 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


मुख्य लिपिक सहायक 

कर 

निर्धारक 


व 

संग्राहक . 


व 

संग्राहक . 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


व 

संग्राहक . 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


व 

संग्राहक . 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 


मूल्य 
निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


अ . क्र . 


१ 


१२ 


११ उपविभागामध्ये 

मालमत्ता 

विभाजन . 


१ 


अ . क्र . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

" मालमत्ता कर " 

चालू 

फी 


१ 


लोकसेवेची सूची 


मालमत्ता पाडणे व 
पुन : र्बांधणी 
कर आकारणी . 


लोकसेवेची सूची 


नवीन नळजोडणी 


आवश्यक कागदपत्रे 


मालकी हक्कात 
बदल करणे . 


3 

१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 


दाखला . 

३. मालकी हक्काची 


कागदपत्रे / वाटणीपत्र , 

बक्षीसपत्र इत्यादी . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


आवश्यक कागदपत्रे 


३ 

१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. मालकी हक्क 
कागदपत्रे . 

३. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


महानगर 
पालिका 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज . 

२. मालकी हक्क 
कागदपत्रे , 

३. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


फी 


४ 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


नियत 
कालमर्यादा 


सोबतचे सहपत्र " ब " 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र .३ ९ ८ / नवि -२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ 

( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" पाणीपुरवठा वसुली " 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


पदनिर्देशित 

अधिकारी 


५ 

१५ दिवस 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


७ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


प्रथम 

अपिलीय 

अधिकारी 


७ 


सहायक 
कर 

निर्धारक 


प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


व 

संग्राहक . 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


नियत पदनिर्देशित प्रथम 
कालमर्यादा अधिकारी 


व 

संग्राहक . 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . अभियंता . 


७ 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 


शाखा 
अभियंता . 


द्वितीय 

अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 


१३ 


८ 


शाखा उप अभियंता 


उप अभियंता 


१४ 


अ . क्र . 


३ 


६ 


१ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

" पाणीपुरवठा वसुली " 

फी 


४ तात्पुरते / कायमस्वरूपी 

नळजोडणी खंडीत 
करणे . 


८ 


लोकसेवेची सूची 


५ पुनर्जोडणी करणे 


नळजोडणी 
आकारामध्ये 

बदल करणे . 


वापरामध्ये 
बदल करणे . 


पाणीदेयक 
तयार करणे . 


प्लंबर परवाना 


आवश्यक कागदपत्रे 


3 

१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


चालू 

नियत पदनिर्देशित 
कालमर्यादा अधिकारी 


१५ दिवस 


७ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


३ दिवस 


१५ दिवस 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रथम द्वितीय 
अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


शाखा 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . अभियंता . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी , 


शाखा 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . अभियंता . 


प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


७ 


शाखा 

अभियंता . 


शाखा 

अभियंता . 


सहायक 


कर 

निर्धारक 


व 


संग्राहक . 


शाखा 

अभियंता . 


८ 

उप अभियंता 


उप अभियंता 


उप अभियंता 


उप अभियंता 


मूल्य 

निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 

उप अभियंता 


अ . क्र . 


९ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

" पाणीपुरवठा वसुली " 

फी 


लोकसेवेची सूची 


१३ 


२ 


प्लंबर परवाना 

नुतनीकरण 
करणे . 


१० थकबाकी नसल्याचा 
दाखला . 


११ नादुरुस्त मीटर 
तक्रार करणे . 


पाण्याचा दबाव 
क्षमता तक्रार . 


तक्रार , 


१४ पाण्याची गुणवत्ता 


आवश्यक कागदपत्रे 


3 

१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 

२. शैक्षणिक अर्हतेबाबतचे 


१२ अनधिकृत नळजोडणी १. विहित नमुन्यातील 

तक्रार , 

अर्ज . 


प्रमाणपत्र . 

३. थकबाकी नसल्याचा 

दाखला . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 
अर्ज . 


१. विहित नमुन्यातील 

अर्ज . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


चालू 

नियत 
कालमर्यादा अधिकारी 


१५ दिवस 


३ दिवस 


७ दिवस 


७ दिवस 


३ दिवस 


पदनिर्देशित प्रथम 

अपिलीय 

अधिकारी 


६ 

७ 

मुख्य लिपिक शाखा 
अभियंता . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी , 


सहायक 

कर 

निर्धारक 


मुख्य लिपिक शाखा 


३ दिवस प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


व 


संग्राहक . 


अभियंता . 


शाखा 

अभियंता . 


शाखा 

अभियंता . 


शाखा 


अभियंता . 


द्वितीय 

अपिलीय 

अधिकारी 


८ 


उप अभियंता 


मूल्य 
निर्धारण कर 

संकलन 

अधिकारी / 


उपायुक्त 

( कर ) . 

उप अभियंता 


उप अभियंता 


कार्यकारी 

अभियंता / 


१५ 


जल 

अभियंता . 


कार्यकारी 

अभियंता / 


जल 


अभियंता . 


१६ 


अ . क्र . 


१ 


२ 


१ 


१ 


अ . क्र . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 

सोबतचे सहपत्र " क " 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र .३ ९ ८ / नवि -२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ 
( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

" ना - हरकत प्रमाणपत्र " 


लोकसेवेची सूची 


मंडपासाठी 

ना - हरकत 

प्रमाणपत्र . 


२ 


व्यापार / व्यवसाय / साठा योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

करणेसाठी ना - हरकत 

प्रमाणपत्र . 


आवश्यक कागदपत्रे 


२ 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. रस्ता पुन : स्थापन करार 


लोकसेवेची सूची आवश्यक कागदपत्रे 


नवीन परवाना मिळणे 


१. ओळखपत्र ( आय.डी. प्रुफ ) 

२. लीज डीड / लीगल 


फी 


ओक्युपंसी डोक्युमेंट , 

३. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


30 


४ 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


फी 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


नियत पदनिर्देशित प्रथम 
अधिकारी 

कालमर्यादा 


७ दिवस 


सोबतचे सहपत्र " ड " 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम , २०१५ 

शासन निर्णय , नगर विकास विभाग क्रमांक संकीर्ण -२०१५ / प्र.क्र .३ ९ ८ / नवि -२० , दिनांक ४ सप्टेंबर २०१७ 

( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवेचा तपशील ) 

“ व्यवसाय परवाना " 


७ दिवस 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


अतिक्रमण 

विभाग 

प्रमुख . 


द्वितीय 
अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


७ 


१५ दिवस प्रभाग क्षेत्र 

अधिकारी . 


८ 

उप आयुक्त अतिरिक्त 

आयुक्त . 


उप 

अभियंता रचनाकार , 

अतिक्रमण . 


नियत पदनिर्देशित प्रथम 

कालमर्यादा 

अधिकारी 


द्वितीय 

अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


७ 


नगर 


उप 

आयुक्त 


८ 


अतिरिक्त 

आयुक्त . 


अ . क्र . 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 
ते 

" व्यवसाय परवाना " 

चालू 

फी 


लोकसेवेची सूची 


परवान्याचे 

नूतनीकरण 

प्रमाणपत्र , 


परवाना 

हस्तांतरण . 


परवाना 

दुय्यम प्रत . 


व्यवसायाचे 

नाव बदलणे . 


व्यवसाय 

बदलणे . 


परवानाधारक / 
भागिदाराचे नाव 

बदलणे . 


भागीदाराच्या संख्येत 

बदल ( वाढ / कमी ) . 


आवश्यक कागदपत्रे 


3 

१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


नियत 
कालमर्यादा 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


पदनिर्देशित प्रथम 

अधिकारी 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


द्वितीय 
अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


७ 


८ 

उप आयुक्त अतिरिक्त 

आयुक्त . 


उप आयुक्त अतिरिक्त 
आयुक्त . 


प्रभाग क्षेत्र उप आयुक्त अतिरिक्त 
अधिकारी , 

आयुक्त . 


उप आयुक्त अतिरिक्त 

आयुक्त . 


प्रभाग क्षेत्र उप आयुक्त अतिरिक्त 

अधिकारी . 

आयुक्त . 


प्रभाग क्षेत्र उप आयुक्त अतिरिक्त 
अधिकारी . 

आयुक्त . 


प्रभाग क्षेत्र उप आयुक्त अतिरिक्त 
अधिकारी . 

आयुक्त . 


१७ 


१८ 


अ . क्र . 


९ 


१ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ८ - १४ , २०२२ / अग्रहायण १७ - २३ , शके १ ९ ४४ 
ते 

" व्यवसाय परवाना " 

चालू 

फी 

नियत पदनिर्देशित 
कालमर्यादा अधिकारी 


लोकसेवेची सूची 


परवाना 

रद्द करणे . 


कालबाह्य 
परवान्यासाठी 
नूतनीकरण सूचना . 


अहमदनगर , २ डिसेंबर २०२२ . 


आवश्यक कागदपत्रे 


3 


योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 


१. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज 

२. कोणतीही थकबाकी 

नसल्याचे प्रमाणपत्र . 


महानगर 
पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 

केलेले दर . 


महानगर 

पालिका 


स्तरावर 

निश्चित 
केलेले दर . 


१५ दिवस 


१५ दिवस 


६ 

प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रभाग क्षेत्र 
अधिकारी . 


प्रथम द्वितीय 
अपिलीय अपिलीय 

अधिकारी 

अधिकारी 


८ 

उप आयुक्त अतिरिक्त 

आयुक्त . 


उप आयुक्त अतिरिक्त 
आयुक्त . 


डॉ . पंकज जावळे , 

आयुक्त , 

अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर , 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


- 


